मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प, पुणे 
अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, कोयना संकल्पचित्र मंडळ, 
पुणे हे कार्यालय व त्या अंतर्गत दोन विभागीय 
कार्यालये तसेच भूवैज्ञानिक पथक पुणे व राज्यस्तरीय 
तांत्रिक सल्लागार समिती-२ (511/0-॥ या 


कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १०१ 
पदांना, दिनांक ०१.०३.२०२० ते दि.३१.०८.२०२० 
पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओई -२०२०/प्र.क्र.४७/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २०.०३.२०२० 


संदर्भ : 9) शासन निर्णय क्र.सीओई-२०१९/प्र.क्र.५०/जवि, दि.१९.१०.२०१९ 
२) मुख्य अभियंता (स्था.), जलविद्युत प्रकल्प व गुण नियंत्रण, पुणे यांचे पत्र 
DASA (स्था)/जविप्रवगुनि/आ.३/२७०/सन २०२०, दि.१३.०२.२०२० 


शासन निर्णय : 


अधीक्षक अभियंता, कोयना संकल्पचित्र मंडळ,पुणे यांचे कार्यालय व त्यांच्या अंतर्गत दोन विभागीय 
कार्यालये तसेच भूवैज्ञानिक पथक कार्यालय, पुणे व राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती-२ (511/0-॥ या 
कार्यालयांतील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १०१ पदांना (तप्रील सोबतच्या विवरणपत्रात दिळेला आहे). 
दि.०१.०३.२०२० ते दि.३१.०८.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. या पदांवर होणारा आस्थापनेचा खर्च " मागणी क्र.आय-५, ४८०१-वीज प्रकल्पांवरील भांडवली खर्च, ०१ 
जलविद्युत निर्मीती ००१ संचालन व प्रशासन, (०१) आस्थापना, (०१) (१२) अधिक्षक अभियंता, कोयना संकल्प चित्र 
मंडळ,पुणे (कार्यक्रम) (४८०१ २४१२) " या HANGS मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दिनांक 
१२.०२.२०२० अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार आणि आंतरवित्त सल्लागार व 
सहसचिव यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२००३२०१८१४०८९६२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, Dnyandeo लनी 


DN: CN = Dnyandeo Ananda 889908, 0 
= IN, S = Maharashtra, O = Government 


Ananda Bag ad e of Maharashtra 


(Si. आ. बागडे) 
सोबत:- विवरणपत्र. शासनाचे उप सचिव 


प्रत विवरणपत्रासह अग्रेषित: 

१ .महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, १/२, मुंबई/ नागपूर. 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई/ नागपूर. 
३. मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प,पुणे 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२०/प्र.क्र.४७/जवि 
४. अधीक्षक अभियंता, कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे (५ प्रती) 


५. अधिक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष, जलसंपदा विभाग, पुणे 
६. ofa. संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२०/प्र.क्र.४७/जवि 


शासन निर्णय क्र.सीओई-२०२०/प्र.क्र.४७/ज.वि. दि.२०.०३.२०२० चे 


विवरणपत्र 
(दि.०१.०३.२०२० ते दि.३१.०८.२०२० पर्यंत मुदतवाढ) 


अ.क्र पदनाम | संख्या 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२०/प्र.क्र.४७/जवि 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२०/प्र.क्र.४७/जवि 
गोषवारा 
मंडळ/विभागाचे नाव नियत अस्थाय 
अस्थापनेवरील 
धीक्षक अभियंता, कोयना संकर्ल्पाचत्र मंडळ, पुणे 


कार्यकारी अभियंता, कोयना संकर्ल्पाचत्र विभाग क्र.४, पुणे 


TERIA तांत्रिक सल्लागार समितो-२ (5॥,1'५('-॥]) 


एकूण प 


Digitally signed by Dnyandeo Ananda 


Dnyandeo a 


DN: CN = Dnyandeo Ananda Bagade, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government of 
Ananda Bagade eters 


Date: 2020.03.20 18:17:17 +05'30" 


( ज्ञा. आ. बागडे ) 
शासनाचे अवर सचिव 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


